महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/ प्र.क्र.७१/५स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५.५.२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस २०१८/ प्र.क्र.९१/५-स दि.१९/०९/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-४/सह.न्याया./ 
/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२५९/२०१९, दि.२८/०२/२०१९ 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. मरासअन्यामुं/आस्था/ 
अ.प.मु.वा./१५५/२०१८,दि.३१/०१/२०१९ 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१/२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या 
अस्थायी पदांना दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.१९/०९/२०१८ च्या शासन 
निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे 
आवरऱ्यक असून त्यांना सन 2098-2020 करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, झासन निर्णय 
दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. याकरिता होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, ०१ - सहकार, ००१- संचालन व प्रश्ासन,(०१) संचालन व 
प्रशासन (०१)(०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (28240902)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३१४१२२०४९४६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 
३) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.७१/५स 


४) सदस्य, महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/पुणे, द्वारा प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य 
५) सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 
६) महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
) महालेखापाल-२, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे, 
) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१२, 
qo) कक्ष अधिकारी, कार्यासन १७-स, १५-स,सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, 
११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


